वितरण आदेशा क्रमांक: ०१ 
कोषागारातून रोख रक्‍कम देय अनुदान 
सन २०२३-२०२४ 


वाचा : 


प्रस्तावना : 


०७८ “७ AD _O 


१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत 
राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थाना सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाच्या बंधित निधीच्या (टाईड Ge) 
पहिल्या हप्त्याचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०२३ 


. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.३१/वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.०९/०३/२०२० 

. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३१/ पंरा-६, ग्रा.वि.वि.दि.२८/०४ /२०२० 
. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.२६/०६/२०२० 
. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३९/ पंरा-६, ग्रा.वि.वि.दि.२५/०९/२०२० 
. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ६२ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.१०/०८/२०२० 
. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.०४/१२/२०२० 


७. पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार पत्र क्र. ॥॥११०१५/१६०/२०२१ FD, 


दि.१२/१०/२०२२ 


८. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.G.9904/940/2020 - FD दि.२६/१०/२०२२ 
९. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्र. 7१५ (8)C-XV/FCD/2020-24 


दि.१४/०९/२०२३ 


पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक 


स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२३-२४ च्या बंधित निधीच्या (टाईड ग्रँट) पहिल्या 
हप्त्यापोटी रू.१०६९.३९ कोटी इतका निधी मुक्‍त केला असल्याचे केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. ९ 


येथील पत्रान्वये कळविले आहे. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


झालेला निधी राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय : 


पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित निधीचा (टाईड 
Wc) स्वरूपातील पहिल्या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्‍त करण्यात आळेला रू. १०६९.३९ कोटी 
इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण 
स्थनिक स्वराज्य संस्थाना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी ) 
अनुक्रमे लेखाशीर्षाखाळली (२५१५२६३७ /२५१५२६५५ /२५१५२६७३) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरणपत्र 
अनुसार निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे (बीम्सवर) वितरीत करण्यात येत आहे. सदर 
निधी पंचायत राज संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये अनुक्रमे १० : १० 
:८० या प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सर्व जिल्हा परिषदांनी e-Gramswaraj-PFMS-Treasury net यांच्या इंटीग्रेशानने 
कोषागारात देयक सादर करुन पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या ICC! बँकेतील खात्यात 
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी जमा करणे आवश्यक आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचा निधी 
ग्रामविकास विभागामार्फत e-Gramswaraj-PFMS Treasury net यांच्या इंटीग्रेशनने अधिदान व 
लेखा कार्यालय, मुंबई येथे देयक सादर करुन जिल्हा परिषदेच्या ICICI बँकेतील खात्यात निधी 
जमा करणे आवश्‍यक आहे. 


३. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे 
नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयानाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची 
राहील. 


४. वित्त विभाग (व्यय) केंद्रीय वित्त आयोग भारत सरकार यांचे पत्र क्र.१५ (2) FC- 
XV/FCD/2020-24, दि.०२/०६/२०२२ आणि पंचायत राज भारत सरकार यांचे पत्र H.M- 
99044/4§,9/2020-FD, दि.०७/०६/२०२२ अन्वये ज्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही 
स्तरावर म्हणजेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत मध्ये प्रशासक कार्यरत आहे 
अशा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचे वितरण केले जाणार नाही. 
सध्या राज्यात २६ जिल्हा परिषदा, २८९ पंचायत समिती आणि १२०० ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक 


पृष्ठ २० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


कार्यरत आहेत. अडा या सर्व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या आदेशाद्वारे १५ व्या केंद्रिय वित्त 
आयोगाच्या सन २०२३-२४ च्या बंधित निधीच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आलेले नाही. 


५. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांनी वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण 
याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ३, ५ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
तसेच बंधित निधीतून (टाईड ग्रँट) करावयाची कामे, त्याचे नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्‍त 
मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी 
ग्रामपंचायत विकास आराखडयानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून 
यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भ क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आलेल्या आहेत. 


६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्ळेषण करून गावाच्या गरजांची 
निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 


७. बंधित निधीचा वापर पुढील पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे. :- 
१. स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरूस्ती 
२. पेयजल पाणीपुरवठा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलींग. 


टाईड ग्रॅँटच्या ५०% निधी हा वरील नमूद दोन बाबींसाठी करावयाचा आहे. जर वरील 
दोन बाबींपैकी एकाची पुर्णत: अंमलबजावणी झाली असेल तर त्यासाठीचा निधी दुस-या 
बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा. 


८. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक 
दायित्व निर्माण करू नये. तसेच केंद्रिय वित्त आयोग आणि पंचायतराज नवी दिल्ली यांच्या 
दि.१४.०७.२०२१ आणि दि. ११.०८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर निधीतून 
माहे डिसेंबर-२०२३ अखेर पर्यंत किमान yo टक्के खर्च होणे आवश्‍यक आहे. ५०% खर्च 
झाल्याशिवाय केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही. खर्च करण्याची 
संपूर्ण जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यावर राहील. ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरांवर माहे डिसेंबर -२०२३ अखेरपर्यंत किमान ५०% खर्च करणे 
MASA आहे. 


पृष्ठ २० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


९. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरासाठी १५ च्या केंद्रीय वित्त आयोगांतंर्गत आर्थिक 
वर्ष २०२३-२४ च्या बंधित निधीच्या (टाईड ग्रँट) पहिल्या हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या 
वितरणासाठी होणारा खर्च खालील ३ लेखाशिर्षाखाळी करण्यात आलेल्या सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


१. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००,१९६ - जिल्हा 
परिषदांना /जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (००) (११) १५ व्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास 
योजनांसाठी सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक Fe) (२५१५२६३७) ३१- सहाय्यक 
अनुदाने ( वेतनेतर) (रू.२२.१२ कोटी) 


२. मागणी क्रमांक-एल-३, 2494 - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम,(००),१९७ - पंचायत 
समितीना सहाय्य,(००), (००) (०४)१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत 
समितीना सहाय्य अनुदाने.,(मुलभूत/बेसिक We) (२५१५२६५५), ३१ - सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) (रू. २२.७६ कोटी) 


३. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००,१९८ - 
ग्रामपंचायतींना सहाय्य (००),(००) (१२) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक Ae) (२५१५२६७३), ३१ - सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) (रू.१०२४.५१ कोटी) 


वरील प्रमाणे ३ स्तर मिळून एकुण रक्‍कम रुपये १०६९.३९ कोटी 


१०. जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना देय असणारा निधी काढताना संपुर्ण जिल्हयातील 
ग्रामपंचायतीसाठी देण्यात आळेला निधी आणि संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 
(२०११ च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंखेने गुणीले असता त्या 
ग्रामपंचायतीस किती निधी देय होतो ते कळते. ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहे त्या 
ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या सदर परिगणना करताना विचारत घेण्यात येऊ नये. 


११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे 
अधिनस्त सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ 
उपलब्ध करून द्याव्यात. 


पृष्ठ २० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या (विआक)अनौपचारिक संदर्भ 
३१/.दि २०२३२६.०९.२०२३ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र 
शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा 
संगणक संकेतांक क्र. २०२३१००३१०३१५३६९२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
RAJ F S H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef4 
p RA B H A KA R 484d9f347b08c606d67de4c46aeb159da, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505F 
0B1C60A9BE486C39888B389F5CFC9BC7493334 
B H O | R , cn=RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
Date: 2023.10.04 10:28:33 +05'30' 
(राजेश भोईर) 
सोबत - प्रपत्र अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत. 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 

६. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 

७. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 

८. मा.प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
११. सर्व विभागीय आयुक्त. (महसूल) 

१२. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 

१३. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१४. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. सर्व विभागीय सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व विभाग) 

१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१७. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

१८.सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 

१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२०. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प१७- / वित्त आयोग कक्ष.) 

२१. ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 

२२. निवड नस्ती का.वित्त-४, ग्राम विकास विभाग, मुंबई १. 


पृष्ठ २० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


प्रपत्र- अ 
बंधित निधी (ess Fe) 
वितरण आदेशा क्र.१ क्रमांक:पंविआ-२०२३ /प्र.क्र. ७४/वित्त-४, दिनांक : 03.90.2023 चे 
विवरणपत्र 
(रक्‍कम रूपयांत) 
ह जिल्हा eo ae is a ग्रामपंचायत । पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
eS परिषदेचे समिती ग्रामपंचाय | (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव ती २५१५२६७३) २५१५२६५५) 24942630) 
Pa २ ३ Loe 4 & ; & | ८ 
१ ठाणे भिवंडी १०८ ६७८७३००० 
मुरबाड ९८ २४६२७००० 
शहापूर ९१ ४४४०७००० 
कल्याण ४१ १९१४१००० 
अंबरनाथ २८ १३२६८००० 
एकूण ३६६ १६९३१६००० १६९३१६००० 
२ | पालघर पालघर ११७ ६९२७१००० १००६५००० ३३६३६००० 
जव्हार ४९ २२१८२००० २८५७००० 
मोखाडा २५ १२०९८००० १६९७००० 
डहाणू ६८ ४८५४९००० ७४९६००० 
तलासरी १३ १४२२९००० २८१५००० 
वसई २८ १४७९८००० २२७३००० 
विक्रमगड ४० २२१७७००० २८४९००० 
वाडा ८३ २८१४६००० ३५८८००० 
एकूण 823 २३१४५०००० | ३३६४०००० ३३६३६००० । २९८७२६००० 
३ | रायगड अलिबाग ६२ ३७९६५००० 
पेण ६१ २६६६३००० 
पनवेल ६४ ३७६०२००० 
उरण ३२ २१३४४००० 
कर्जत 4Q २९३८४००० 
खालापूर ४४ २३२०२००० 


पृष्ठ २० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


र जिल्हा र कका एकण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती जिल्हा परिषद 
द परिषदेचे समिती ग्रामपंचाय | (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव ती २५१५२६७३) 24942644) 249426 31) 
सुधागड पाली ३३ ९११७००० 
रोहा ६१ २५२७५००० 
मुरुड 23 १०४८७००० 
तळा २५ ५९२०००० 
माणगाव ७३ २४५५२००० 
महाड १३४ २२१३३००० 
म्हसळा ३८ ८८०६००० 
श्रीवर्धन ३५ १०३००००० 
पोलादपूर ४१ ६८७२००० 
CPT) ७७९ २९९६२२००० २९९६२२००० 
४ । रत्नागिरी । रत्नागिरी ९४ ४२७७२००० 
दापोली १०६ २८५९९००० 
खेड ११४ २८९३७००० 
चिपळूण १३० ३९३७६००० 
गुहागर ६६ २०३८३००० 
संगमेश्वर १२६ ३२६५६००० 
मंडणगड ४९ १०२९३००० 
लांजा ६० १५५९१००० 
राजापूर १०१ | २७४५६००० 
एकूण ८४६ २४६०६३०००० २४६०६३००० 
५ | सिधुदूर्ग दोडामार्ग ३४ ७६५०००० 
सावंतवाडी ६३ २१७४८००० 
वेंगुर्ला ३० १२९१७००० 
कुडाळ ६८ २४२१८००० 
मालवण ६५ १६३८३००० 
कणकवली ६२३ २०७८७००० 
देवगड ७० १८१८५००० 
वैभववाडी ३४ ७३०६००० 


पृष्ठ २० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


जिल्हा र कका एकूण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
परिषदेचे समिती ग्रामपंचाय | (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव ती २५१५२६७३) २५१५६५२६५५) २५१५२६३७) 
एकूण ४२७ १२९१९४००० १२९१९४००० 
नाशिक नाशिक ६६ ३५६६०००० 
चांदवड ९० ३७०१७००० 
देवळा ४२ २३२३९००० 
दिंडोरी १२१ ५२४०१००० 
इगतपुरी ९२ ३७६९८००० 
कळवण ८६ ३२९६२००० 
मालेगाव १२५ §¥¥30000 
नांदगाव ८८ ३२३९०००० 
बागलाण १२९ ५८६४३००० 
निफाड ११८ ७३६७२००० 
पेठ ७३ १९८६(७००० 
सिन्नर ११४ ४९४३२००० 
सुरगाणा ६१ २९८२६००० 
त्रंबकेश्वर ८४ २७२६५००० 
येवला ८९ ३८९२०००० 
एकूण १३७८ ६१३४२२००० ६१३४२२००० 
धुळे धुळे १३१ ६९३८६००० ८७७०००० ३२१५०००० 
साक्री १६९ (८६९८००० १०००४००० 
शिरपूर ११८ ६०७११००० ७७४८००० 
शिदखेड 923 ४४२८२००० ५६१६००० 
एकूण | ५४१ २५३०७७००० | ३२१३८००० ३२१५०००० । ३१७३६५००० 
नंदुरबार नंदुरबार १३७ ४५५३९००० ५६४१००० ३०१०८००० 
शाहादा १५० ६०१३२००० ७२५५००० 
अक्राणी Yo 32330000 ३८६०००० 
अक्कलकुवा ७७ ४३२३६००० ५३६९००० 
नवापूर ११४ ४२१४२००० ५२२६००० 
तळोदा ६७ २२९७६००० २७५८००० 


पृष्ठ २० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


र जिल्हा र कका एकण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
द परिषदेचे समिती ग्रामपंचाय | (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव ती २५१५२६७३) २५१५२६५५) २५१५२६३७) 
एकूण ५९५ २४६३५५५००० ३०१०९००० ३०१०८००० ३०६५७२००० 

९ | जळगांव जळगाव ५४ २९१३२००० 

भडगाव ४१ १७७८२००० 

भुसावळ ३२ २०४२५००० 

बोदवड ३४ ९७७४००० 

चाळीसगाव १०२ ५०५६२००० 

चोपडा ६८ ३३०७४००० 

धरणगाव ५८ १९३२१००० 

एरंडोल ४६ २११४५००० 

अंमळनेर १०६ २८५८८००० 

जामनेर ८८ ४०४६४००० 

मुक्ताईनगर ५८ २३३०७००० 

पाचोरा ९४ ३८३८५००० 

पारोळा ७२ २५४३२००० 

रावेर ८३ ३७८६४००० 

यावल ५७ २९९४९००० 

एकूण ९९३ ४२५५२०४००० ४२५२०४००० 

क, ० | अहमदनगर | अहमदनगर ९५ ४५६१२००० 

संगमनेर १३९ ६९६६१००० 

कोपरगाव ६९ ३६६८५००० 

श्रीरामपूर ४० २४८०१००० 

रहाता ३९ ३४८६७००० 

राहुरी ७६ ४०२६३००० 

शेवगाव ७९ २७५६८००० 

पाथर्डी १०६ ३९९९६००० 

अकोले १३८ ४५५०५००० 

पारनेर ११३ ४५७३६००० 

श्रीगोंदा ७८ ४३७५७००० 


पृष्ठ २० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


Fe जिल्हा र कका एकण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती जिल्हा परिषद 
द परिषदेचे समिती ग्रामपंचाय | (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव ती २५१५२६७३) 24942644) 24942631) 
कर्जत ९० ३७८२४००० 
जामखेड ५८ २०८९७००० 
नेवासा १०६ ५४७४२००० 
एकूण १२२६ ५६७९१४००० ५६७९१४००० 
११ पुणे आंबेगाव ७८ २९७८५००० 
बारामती ८१ ४२३४५००० 
भोर १३६ २६४५५००० 
दौड ७९ ५६८८३००० 
हवेली ६७ ४३४५५००० 
इंदापूर ११५ ६५१११००० 
जुन्नर ११९ ४९७५९२९००० 
खेड १४७ ५६४९०००० 
मावळ ८२ 32082000 
मुळशी (go 22899000 
पुरंदर ७८ २७९८७००० 
शिरूर ९५ ६०५७०००० 
वेल्हा ६५ ८४५५००० 
एकूण १२१२ ५२२७८०८००० ५२२७८०८००० 
१२ | सातारा सातारा १८७ ५४२०५००० 
वाई ८९ २७६०१००० 
जावळी (मेढा) १०३ १५७६७००० 
फलटण १२७ ५१३०८००० 
महाबळेश्वर ६३ ६६६०००० 
मान ९२ ३१९७८००० 
कोरेगाव १३६ ३७४५३००० 
खटाव १२७ ४४०१४००० 
खंडाळा ६३ १९८८८००० 
कराड १८७ ७९०७८००० 


पृष्ठ २० पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


Fe जिल्हा र कका एकण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
द परिषदेचे समिती ग्रामपंचाय | (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव ती २५१५२६७३) 24942644) 24942631) 
पाटण २११ ४५११९००० 
एकूण १३८५ ४१३०७१००० ४१३०७१००० 
१३ | सांगली आटपाडी ५३ २०२८८००० 
जत | 999 | 8CR34000 
कडेगाव ५२ २२१२१००० 
कवटठे- ४० १७२०९००० 
महाकाळ 
खानापूर-विटा ६३ २०२२४००० 
मिरज ६४ ६१९१६००० 
पळुस ३२ २४२४३००० 
शिराळा GY 201993000 
तासगाव ६६ ३७०३०००० 
वाळवा- ९० ५९२८५००० 
इस्लामपूर 
एकूण ६३५ ३३१९६०००० ३३१९६०००० 
१४ | सोलापूर ।उ.सोलापूर ३६ १८६०५००० 
द. सोलापूर ७७ ४२००६००० 
करमाळा ९२ २९९९६००० 
माढा ९६ ४२४३०००० 
माळशिरस ९३ ५८९१३००० 
मोहोळ ८७ ४०९६०००० 
मंगळवेढा ६० २४८५४००० 
अक्कलकोट ११२ ४११५८००० 
पंढरपूर ९१ ५७८०२००० 
सांगोला ७३ ४८३९१००० 
बाशी १२५ ३९९८५००० 
एकूण ९४२ ४४५१००००० ४४५१००००० 
१५ | कोल्हापूर | करवीर ११२ ८२४०८००० 
गडहिंग्लज ८८ ३३६२१००० 


पृष्ठ २० पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


र जिल्हा र कका एकण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती जिल्हा परिषद 
द परिषदेचे समिती ग्रामपंचाय | (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव ती २५१५२६७३) 24942644) 24942631) 
राधानगरी ९६ ३३७३४००० 
चंदगड १०८ ३०९८३००० 
पन्हाळा १०७ ४३९५०००० 
भुदरगड ९६ २६०९३००० 
शाहुवाडी १०५ ३१४८१००० 
आजरा ७३ १७९९२००० 
गगनबावडा २९ ६२९१००० 
शिरोळ ५२ ५१३१३००० 
कागल ८२ ४०४६०००० 
हातकणंगले ६० ७९२६६००० 
एकूण १००९ ४७७५९२००० ४७७५९२००० 
१६ | संभाजीनगर | संभाजीनगर ११४ ६०५५६००० 
पैठण १०९ ५३७५३००० 
गंगापूर १०७ ५६२३०००० 
वैजापूर 933 ४७३८५००० 
कन्नड १३७ ५२६२२००० 
खुलताबाद ३८ १७४१९००० 
Res १०४ ५३०६२००० 
फुलंब्री ७१ २६२८१००० 
सोयगाव ४५ १८४१२००० 
एकूण ८५८ ३८५७२०००० ३८५७२०००० 
१७ | जालना जालना १२३ ४१२१७००० 
बदनापूर ७९ २४९५४००० 
अंबड १११ ३९४१९००० 
घनसावंगी ९६ ३४०१७००० 
परतूर ८१ २५०७२००० 
मंठा ९२ २५४२१००० 
भोकरदन १२४ ४९६५६००० 


पृष्ठ २० पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


र जिल्हा र कका एकण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती जिल्हा परिषद 
द परिषदेचे समिती ग्रामपंचाय | (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव ती २५१५२६७३) 24942644) 24942631) 
जाफ्राबाद ७२ २५८८८००० 
एकूण ७७८ २२६५६४४००० २२६५६४४००० 
१८ | परभणी परभणी ११७ ४०५५९००० 
जिंतूर १३६ ४१७२८००० 
सेलू ८१ २१२२९००० 
मानवत ४९ १४९८१००० 
पाथरी ४९ १७९७१००० 
सोनपेठ ४२ १२९८१००० 
गंगाखेड ८४ २६९९७००० 
पालम ६६ १७६८३००० 
पुर्णा ७८ २४९७६००० 
एकूण (09०२ 298 904000 298904000 
१९ | हिंगोली हिगोली १११ ३२२८७००० 
वसमत ११९ ४०५०२००० 
कळमनुरी १२५ ३८१२३००० 
सेनगाव १०७ ३४३९५००० 
औंढा नागनाथ | 909 | 30§30000 
एकूण = 4&3 1948 39000 994839000 
२० | बीड बीड १६६ ४४२१९००० 
आष्टी १२५ ४०५६५००० 
अंबाजोगाई ९८ ३३९७१००० 
धारूर ३४ ११९६६००० 
गेवराई १०३ ४००३७००० 
केज ९१ २७८४५००० 
माजलगाव ९१ ३६१३७००० 
परळी ८९ ३२८१०००० 
पाटोदा 83 १४७२६००० 
शिरूर- ३२ १२८९१००० 


पृष्ठ २० पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


र जिल्हा र कका एकण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती जिल्हा परिषद 
द परिषदेचे समिती ग्रामपंचाय | (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव ती २५१५२६७३) 24942644) 249426 31) 
कासार 
वडवणी २९ १०९६६००० 
एकूण ९०१ ३०६१३३००० ३०६१३३००० 

२१ | नांदेड नांदेड ७२ २९८६४००० 

अर्धापूर ३९ १४८७५००० 

मुदखेड Yo १६१५२००० 

कंधार ११६ ३९६३०००० 

मुखेड १२९ ४६८१९००० 

देगलूर ८९ ३०४१३००० 

बिलोली ७३ 2¥(903000 

नायगाव ८० २९५६०००० 

धर्माबाद ४५ ११०६२००० 

हदगाव १२५ ४०९७१००० 

किनवट १२७ ३७०६५००० 

भोकर ६६ १८५०९००० 

हिमायतनगर ५१ १५३०८००० 

माहूर GQ 940219000 

उमरी ५८ १५००९००० 

लोहा ११८ ३८३२८००० 

एकूण | १२९७ । ४२३२९५००० ४२३२९५००० 

२२ | धाराशिव | धाराशिव शि वि ११ ५२६०४००० 

तुळजापूर १०७ ३९४९२००० 

उमरगा ८० ३६८०५००० 

लोहारा ४२ १८२८३००० 

कळंब ९१ 33190000 

वाशी ४२ १३१९४००० 

भूम ७४ २०२८५००० 

परांडा ७२ २११४०००० 


पृष्ठ २० पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


र जिल्हा र कका एकण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती जिल्हा परिषद 
द परिषदेचे समिती mata | (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव ती २५१५२६७३) 24942644) 24942631) 
एकूण ६२० २३५५६३००० २३५५६३००० 
२३ | लातूर लातूर i ae. | १० ५२८५०००० 
चाकूर ७० २७७१५००० 
अहमदपूर ९७ ३३८५०००० 
औसा १०७ ४७४९७००० 
निलंगा ११६ ५०९१०००० 
रेणापूर ६५ २१८४९००० 
शिरुर ४२ १३०२१००० 
(अनंतपाळ) 
उदगीर ८७ ३६४९३००० 
जळकोट ४० १३००५००० 
देवनी ४५ १४८९५००० 
एकूण (७७९ ३१२०८५००० ३१२०८५००० 
२४ | बुलढाणा | बुलढाणा ६3 ३७००६००० 
चिखली ९१ ३६३(७२००० 
मेहकर ९१ 3¥234000 
लोणार ५७ २१६४४००० 
देऊळगाव oY 94223000 
राजा 
सिदखेड राजा (93 २६०६०००० 
खामगाव ९१ ३५८४३००० 
शेगाव ४४ १५१६५००० 
संग्रामपूर ५० २२६०९००० 
जळगाव ४४ १९६३७००० 
जामोद 
नादुरा ६२ २२२७५००० 
मलकापूर ४८ १८७८७००० 
मोताळा ६२ २७३७५००० 
एकूण ८२२ ३३२८३१००० 332234000 


पृष्ठ २० पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


र जिल्हा त एकण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती जिल्हा परिषद 
a परिषदेचे प्त ग्रामपंचाय | (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव ती २५१५२६७३) २५१५२६५५) २५१५२६३७) 

२५ | अकोला अकोला ९७ ३४५२१००० ४३८६००० २३२५२००० 

तेल्हारा ६२ २६८४१००० ३३२५००० 

पातूर 4g 20§ 42000 २६७५००० 

मुतिजापूर ८६ २३९६६००० ३०६७००० 

अकोट ८५ २९१२६००० ३६९०००० 

बाळापूर ६६ २५३००००० ३१९९००० 

बार्शीटाकळी ८२ २२४३०००० २९०२००० 

एकूण ५३५ १८२८३६००० २३२४४००० २३२५२००० 228332000 

२६ | वाशिम वाशिम ८४ ३११५५००० ३९६०००० २१४५३००० 

मालेगाव ८३ २९५०२००० ३७८१००० 

रिसोद ८० ३०१७२००० ३८०६००० 

कारंजा ९० २५३२३००० ३३०५००० 

मनोरा ७७ २५९२२००० ३३१०००० 

मंगरुळपीर ७५ २५३३२००० ३२८१००० 

एकूण ४८९ १६७४०६००० 29883000 29843000 290302000 

२७ | अमरावती । अमरावती ५९ २४८४०००० 

भातकुली ४७ १८०१९००० 

नांदगाव ६८ २०४४१००० 

खाडेश्वर 

चांदूर रेल्वे ४७ १२८५८००० १८२६००० 

धामणगाव ६२ १९६७०००० २५१३००० 

रेल्वे 

तिवसा ४५ १६११४००० २१०१००० 

मोर्शी ६२ २३८३६००० 

वरूड ६६ २७६४४००० 

चांदूर बाजार ६५ ३०५४०००० 

अचलपूर ६८ २९०३०००० 

अंजनगाव 89 १८०७५००० 

सुर्जी 


पृष्ठ २० पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


र जिल्हा र कका एकण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती जिल्हा परिषद 
चि परिषदेचे समिती ग्रामपंचाय | (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव ती २५१५२६७३) २५१५२६५५) २५१५२६३७) 
दर्यापूर 93 २४१८१००० 
धारणी GQ 2204000 
चिखलदरा Yo १७२६३००० 
एकूण ८१९ ३११११२००० ६४४०००० ३१७५५२००० 
२८ | यवतमाळ । यवतमाळ ८८ २३६३७००० 
बाभुळगाव ६५ १४३८०००० 
दारव्हा ८६ २७८१२००० 
दिग्रस ५५ १९२३५००० 
घाटंजी ६५ १९३१०००० 
कळंब ६१ १४९०१००० 
महागाव ७६ ३१९८३००० 
मारेगाव Us 92292000 
नेर ५१ १५९९१००० 
पुसद १२० ४७०३९००० 
पांढरकवडा ७४ २२१०३००० 
वणी | 909 | २७१८४००० 
आर्णी ७७ २२९६४००० 
उमरखेड ९२ ३४२२१००० 
राळेगाव ७२ १६९०७००० 
झरी जामनी 43 १३५४४००० 
एकूण ११९२ । ३६३४२९००० ३६३४२९००० 
२९ | वर्धा वर्धा ७५ ४४२६६००० 
सेलू प्रे १८१२२००० 
देवळी ६१ १८५४९००० 
आर्वी ६४ १६९२१००० 
आष्टी ४१ ११४३९००० 
कारंजा ५९ १३६२७००० 
हिंगणघाट ७६ २१३४८००० 


पृष्ठ २० पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


र जिल्हा र कका एकण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती जिल्हा परिषद 
द परिषदेचे समिती ग्रामपंचाय | (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव ती २५१५२६७३) 24942644) 24942631) 
समुद्रपूर ६४ १७६९६००० 
एकूण ५०२ १६१९६८००० १६१९६८००० 
30 | नागपूर नागपूर ६3 २६०३७००० ३२२९००० ३५७५५००० 
कामठी ४७ २०७७६००० २५३४००० 
हिंगणा ५३ ३४५०२००० ४२२०००० 
कळमेश्वर Yo 9402¢000 १९६१००० 
काटोल ८२ २११९८००० २७९१००० 
नरखेड ७० २०७५२००० २६६६००० 
सावनेर ७५ ३२०५७००० ३८९४००० 
पारसोनी Yo १६२७०००० २०७६००० 
रामटेक ४्ट २३९७५००० २९८८००० 
मौदा ६३ २२२५४००० | २८१७००० 
उमरेड ४७ १७६२२००० २३८९००० 
भिवापूर ५५ ११६७७००० १६२५००० 
कुही ५९ १९७९८००० २५५४००० 
एकूण ७६३ २८१९४६००० | ३५७४४००० ३५७५५००० | ३५३४४५००० 
३१ | भंडारा भंडारा ९४ ३३०९४००० ३९९९००० २१०९४००० 
मोहाडी १८ ५५८३००० ३०२७००० 
तुमसर ९५9 २३१८७9२००० ३८९६००० 
लखानी ७१ 203¢3000 २४६६००० 
साकोली ६२ १९६९४००० २४२८००० 
लाखांदूर ६२ २०००९००० २४३८००० 
पावनी ७४ २२३५४००० २८४०००० 
एकूण ४७८ १५२९८९००० २१०९४००० २१०९४००० १९५१७७००० 
३२ | गोंदिया गोदिया ११० | ५०७९४००० ६०५७००० २३७५२००० 
तिरोडा ९५ २६५६७००० | ३२३६००० 
आमगाव ५७ १६८९९००० २०५३००० 
सालेकसा ४१ १४३८४००० १८२१००० 


पृष्ठ २० पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


Fe जिल्हा र कडाका एकण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती जिल्हा परिषद 
द परिषदेचे प्त ग्रामपंचाय | (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव ती २५१५२६७३) 24942644) 249426 31) 

देवरी ५५ १७५७५००० २५१७००० 

गोरेगाव ५६ २०४२१००० २५३७००० 

सडक अजुनी ६3३ १९२७७००० २४३८००० 

अर्जुनी ७० २४४०८००० ३०८९००० 

मोरगांव 

SPT) ५४७ १९०३२५००० | २३७४८००० | २३७५२००० | २३७८२५००० 

३३ | चंद्रपूर चंद्रपूर ४७ २२६१०००० 

qo 88 १५८६६००० 

सावली ५४ १७११८००० 

सिंदेवाही Yo १६४९२००० 

नागभीड ५६ १९००३००० 

ब्रम्हपुरी ७५ २२८८६००० 

पोभुर्णा ३१ ७८२१००० 

बल्लारपूर १७ ८०४२००० 

चिमूर ९२ २३३३७००० 

भद्रावती ७० १७३१६००० 

राजुरा ६५ १९०३१००० 

कोरपना 42 १६४१०००० 

जिवती ३६ १०१६०००० 

गोडपिपरी Yo 4240000 

वरोरा ८१ २१९४३००० 

एकूण ८२५ २५०५४४००० २५०५४४००० 

३४ | गडचिरोली | गडचिरोली Yo 4442000 

आरमोरी ३३ १२४६७००० 

भामरागड १६ ४०९९००० 

चामोर्शी ७४ २८२२२००० 

धानोरा ५६ १२५८५००० 

देसाईगंज २० ९६४२००० 


पृष्ठ २० पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्रक्र-७४/वित्त-४ 


जिल्हा त एकूण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
परिषदेचे प्त ग्रामपंचाय | (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव ती २५१५२६७३) 24942644) 24942631) 
एटापल्ली २७ ११२२१००० 
अहेरी ३८ १६८७३००० 
कोरची २१ ४९८३००० 
कुरखेडा ४५ १३८८१००० 
मुलचेरा १६ ८०५२००० 
सिरोंचा ३८ १११०७००० 
एकूण 838 १४९०८४००० १४९०८४००० 
एकूण रक्‍कम २६६६१ १०२४५१००००० २२७६००००० 229200000 १०६९३९००००० 


RAJESH 


PRABHAKAR 


BHOIR 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef448 


4d9f347b08c606d67de4c46aeb159da, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505FO 
B1C60A9BE486C39888B389F5CFC9BC7493334, 
cn=RAJESH PRABHAKAR BHOIR 

Date: 2023.10.04 10:29:19 +05'30' 


(राजेश भोईर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २० पैकी २० 


